सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून 
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सहाय्यक 
अनुदान (अनिवार्य) वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मराग्रं-२०२१/प्र.क्र.६०/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा : १) शासन निर्णय, समक्रमांक, दि.२२.०७.२०२१. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ ३,दि.२४.०६.२०२१. 
३) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
क्र.३२/२०२१-२२/३३९१,दि.०२.०८.२०२१. 


प्रस्तावना : 

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदानासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती,१०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, (०३)(०१) मध्यवर्ती, जिल्हा व 
तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य (अनिवार्य) (२२०५ ०२९८) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या 
लेखाशिर्षातर्गत रु.१२२,५१,२५,०००/-(रुपये Val बावीस कोटी एक्कावण लाख पंचवीस हजार फक्त) 
इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. झासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे सन २०२०-२१ 
मध्ये रु. ४६,३४,००,०००/- ( अक्षरी रुपये सेहचाळीस कोटी चौतीस लाख फ़क्त ) इतके परिरक्षण 
अनुदान निधीअभावी अदा करता आले नाही. सदर थकीत परिरक्षण अनुदानापैकी रु.३६,७५,३७,५००/- 
( अक्षरी रुपये छत्तीस कोटी पंच्चाहत्तर लाख सदोतीस हजार wal फ़क्त ) इतका निधी वितरीत 
करण्यास संदर्भाधिन दि.२२.०७.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. आता 
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे सन २०२०-२१ Hele उर्वरीत थकीत अनुदान 
अदा करण्यासाठी रु. ९,५८,६२,५००/- ( अक्षरी रुपये नऊ कोटी अठ्ठावन लाख INAS हजार पाचऱो 
फ़क्त ) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांना शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे परिरक्षण अनुदान अदा 
करण्यासाठी रु.९,५८,६२,५००/- (अक्षरी रुपये नऊ कोटी अठ्ठावन लाख बासष्ठ हजार Weal फ़क्त) 
इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधीचा कार्यालय निहाय तपशिल सोबतच्या “प्रपत्र-अ” 
प्रमाणे राहील. त्यानुषंगाने संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी / कार्यालय प्रमुखांना “आहंरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२१/प्र.क्र.६०/साशि-५ 


या उद्दिष्टाखालील देयकावर “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून प्रतिस्वाक्षरी करण्याचे अधिकार देखील 
प्रदान करण्यात येत आहेत. 
२. उपरोक्त निधीतून शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सन २०२०-२१ मधील उर्वरीत थकीत 
अनुदानाचा खर्च भागविण्यात यावा. 
३. सदर खर्च मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती,१०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, (०३)(०१) 
मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य ( अनिवार्य) (२२०५ ०२९८) ३१-सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर ) या लेखाशिर्षाखाली सन वर्ष २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी वितरीत केलेल्या 
निधीतून भागविण्यात यावा. 
४. अनुदानाच्या रक्कमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी विहित मुदतीत सादर 
करणे आवऱ्यक राहील. 
५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ मधील 
सूचना/अटींची पुर्तता करण्यात आली असून सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र. ७१४/व्यय-५, दि.०४.०८.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०८२०१६४७२६५५०८ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2021.08.20 15:56:02 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत : “प्रपत्र अ 


प्रति, 
महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. Ud forest कोषागार अधिकारी. 
५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सर्व सहायक ग्रंथालय संचालक / जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी/ ग्रंथपाल. 
प्रधान सचिव (उ.व.तं.शि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव ( व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (साशि 9), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 


PN SEH 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२१/प्र.क्र.६०/साशि-५ 


area निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्र-२०२१/प्र.क्र.६०/साशि-५ दि. २० ऑगस्ट, २०२१ चे "प्रपत्र-अ" 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय निहाय निधीचा तपशिल 


(रक्कम पूर्ण रुपयांत) 
अ. ae सन २०२०-२१ मधील उर्वरित थकोत 
क्र. अनुदानासाठी आवश्यक निधी (रु.) 
(१) (२) (३) 
१ | अकोला ३९३७४०६ 
२ | अमरावती ३८४१५०६ 
3 | बुलडाणा २३६०७११ 
४ | यवतमाळ २२७६५४१ 
५ | वाशिम १७९०७४६ 
६ | उस्मानाबाद २१६४५१६ 
७ | औरंगाबाद ३२२३१५८ 
C जालना २५४२७८४ 
९ | नांदेड ६०३६८५८ 
१० | परभणी २९३३४७३ 
११ | बीड ४३४५२२५ 
१२ | लातूर ६५१०९१२ 
१३ | हिंगोली १४१२९१३ 
१४ | गडचिरोली ९८३७४९ 
१५ | गोंदिया १२७५०५१ 
१६ | चंद्रपूर १०८९३१८ 
१७ | नागपूर १६०४०८६ 
१८ | भंडारा १५६४८९८ 
१९ | बधा १०७६७९५ 
२० | अहमदनगर ३३७३८३२ 
२१ | जळगाव २०६७०५४ 
२२ | धुळे १७३२३५९ 
२३ | नाशिक २५८२४९३ 
२४ । नंदुरबार ५०३८८६ 
२५ | कोल्हापूर ५३१६६७८ 
२६ | पुणे ३७९३५७७ 
२७ | सांगली ३७८९०४९ 
२८ | सातारा ३०२६०७२ 
२९ | सोलापूर ९२४३७५६ 
३० | ठाणे १७४६९८६ 
३१ | मुंबई उपनगर ६६४५३५ 
३२ | मुंबई शहर ५२७१५५ 
३३ | रत्नागिरी १६१००७६ 
३४ | रायगड १००१४२९ 
३५ | सिंधुदुर्ग १९११९१७ 
'एकूण ९५८६२५०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


